महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.३७/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १० मार्च, 2023 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (4) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची प्रशासकीय कारणास्तव मुदतपूर्व बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/ वरिष्ठ स्वीय सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. श्रीमती । सहायकांचे नांव 

|. | २ ३ PB ५ 

[ae] श्री हे.ना.धनु सार्वजनिक बांधकाम विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 


२. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. श्री.हे.ना.धनु यांना संबंधित विभागाने बदली झालेल्या विभागामध्ये 
हजर होण्यासाठी तत्काळ कार्यमुक्त करुन या विभागास कळवावे. श्री.धनु यांनी बदली झालेल्या विभागामध्ये 
तत्काळ रुजू व्हावे. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१०१९१५५३२००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VINAYAK >... 
BABURAO MANE Seren 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.हे.ना.धनु, वरिष्ठ स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
प्रत, 


) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
२ & सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
) निवडनस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-39). 


